सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२० 
आणि दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२७/१६ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ११ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१/१०/२०११. 
२) शासन परिपत्रक, कृषि व व पदुम विभाग क्र. कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२७/१६ अ, 
दि.१०.०५.२०२१. 


परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.१०.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये शासनसेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांची ज्येष्ठतासुची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व 
प्रसिध्द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९, 
दि.०१.०१.२०२० व दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतरिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
2. सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब या संवर्गामध्ये दि.०१.०१.२०१८ ते 
दि.३१.१२.२०२० या कालावधीमध्ये सरळसेवा भरती वा पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
नावाचा समावेश करुन या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ ते दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतरीम 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दि.१०.०५.२०२१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूची 
बाबत आलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
कृषि आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गाची 
दि. ०१/०१/२०१९, दि.०१.०१.२०२०, व दि.०१.०१.२०२१ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट - अ , ब व क नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूचीतील अधिकारी यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 
शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१०७६/१२,दिनांक २१/०६/१९८२ 
नूसार फक्त सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरीता 
विचारात घेण्यात येईल. 
४. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत सहाय्यक प्रशासकीय 
अधिकारी यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकारी सह) निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः कृषिआ-३३२१/प्र.क्र.१२७/१६ अ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७"/७/.॥80/95॥॥9.9०९०.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१११६४३२८०३०१ असा 
आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
सोबत : परिशिष्ट-अ, बव क शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक द्वारा आयुकत (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
सहसचिव (१६ अ कार्यासन) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी 
निवडनस्ती/१६ अ कार्यासन. 


३ 
to} 


पु 
द 


YS rer Til 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र- "at 
महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१९ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासुची 


प्रवर्ग जन्म तारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ । सेवानिवृत्तीचा दिनांक | शैक्षणिक | अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग (सरळसेवेने/ मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव अर्हता 
बदलला असल्यास विभागीय परिक्षेव्दारे दिनांक 
त्याचा दिनांक) नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परिक्षेचे वर्ष) 


aa a el 
ळा काळा 

ळा oe 

एक ळा 
eae eee eee [ea कश कक 
cee eee [eee [eee 
न ला कम 
=e 

a ree 
७ क्विककडे सव A क्कत्त | रश क्सा 
cc क कर ककत क कक 011 
A कव [कक कत  क्कत्त | छश्‍्सकक | करक | 
a pees) ewe स्कल [ee eee [id 


प्रपत्र- "ब" 


महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० स्थित अंतिम ज्येष्ठतासुची 


शि क्र नांव प्रवर्ग (नियुक्‍ती जन्म तारीख नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अहता अभिप्राय 
नंतर प्रवर्ग बदलला (सरळसेवेने)/ मर्यादीत | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक 
असल्यास त्याचा दिनांक) विभागीय परिक्षे्वारे नियुक्त 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक 
व परिक्षेचे वर्ष 

१ एस. एन. भोयर खुला ०१-०१-१९६३ ०९-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०९-१०-२०१३ ३१-१२-२०२० एम ए एमबीए 
R रा.शे. उंबरकर खुला १८-०६-१९६९ १९-१२-२०१३ पदोन्नतीने १९-१२-२०१३ ३०-०६-२०२७ बी काम 
३ ओ.जे. वळवी अनु. जमाती ०५-०१-१९६६ ०७-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०७-१०-२०१३ ३१-०१-२०२४ बीए दि.२५.०४.२०२० (म.नं.) 

स्वेच्छा सेवानिवृत्त 
डू ह. धो. शेलार खुला २८-०७-१९६७ २३-०९-२०१३ पदोन्नतीने २३-०९-२०१३ ३१-०७-२०२५ एम कॉम 
ष्‌ अ.व्ही.गायकवाड ast १२-११-१९७० ०१-१०-२०१३ पदोन्नतीने ०१-१०-२०१३ ३०-११-२०२८ बोएससी 
द संजय ना. कोरडे झ्माव २५-०५-१९६८ १२-०३-२०१४ पदोन्नतीने १२-०३-२०१४ ३१-०५-२०२६ एम.कॉम. एमबीए 
७ रु. क. चव्हाण वि.जा.(अ) ०९-०६-१९६५ १०-०९-२०१४ पदोन्नतीने १०-०९-२०१४ ३१-०५-२०२३ बो.ए. 
८ श्री. आर. जी. गायकवाड झ्माव १७-०२-१९६३ १३-१२-२०१६ पदोन्नतीने १३-१२-२०१६ २८-०२-२०२१ बी कॉम 
९ श्री. अ. यु. कुलकणी खुला २४-१२-१९६९ ०८-०५-२०१७ पदोन्नतीने ०८-०५-२०१७ ३१-१२-२०२७ बीएससी दि.०४.०६.२०२० रोजी 

निधन 

Ro श्री राजेंद्र ज्ञानेश्वर महामुनी झ्माव २६.०४.१९६४ १३.११.२०१९ पदोन्नतीने १३.११.२०१९ ३०.०४.२०२२ बी. ए. 
RR सो संगिता व्ही. वेदपाठक झ्माव १५.०५.१९६५ ११.११.२०१९ पदोन्नतीने ११.११.२०१९ ३१.०५.२०२३ बी. कॉम 
श्र श्री प्रशांत सुधाकर देशमुख खुला १७.०३.१९७१ ०७.११.२०१९ पदोन्नतीने ०७.११.२०१९ ३१.०३.२०२९ एम. कॉम 
१३ श्री नामदेव सदाशिव घनवटे अनु. जाती ०५.०४.१९६३ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३०.०४.२०२१ बो. कॉम 
शड श्री चितामण लक्ष्मण भोये अनु. जमाती ०१.०६.१९६२ ०६.११.२०१९ पदोन्नतीने ०६.११.२०१९ ३१.०५.२०२० एमएससी 
शप श्री आदिनाथ दिनकर पवार खुला २६.०८.१९७१ ०८.११.२०१९ पदोन्नतीने ०८.११.२०१९ ३१.०८.२०२९ एम. ए 
१६ श्री नरेशसिंह विजयसिंह तंवर खुला ३०.१०.१९६५ ०४.१२.२०१९ पदोन्नतीने ०४.१२.२०१९ ३१.१०.२०२३ बी. कॉम 
च श्री रविंद्र कोंडीबा काळे खुला ०१.०६.१९७२ ०५.११.२०१९ पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३१.०५.२०३० बीएससी 


प्रपत्र- "क" 


महाराष्ट्र कृषि प्रशासकीय सेवा, सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२९ स्थित अंतिम ज्येष्ठतासुची 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग 
बदलला असल्यास 
त्याचा दिनांक) 


शि 


जन्म तारीख 


१८-०६-१९६९ 


नियुक्‍ती दिनांक 


१९-१२-२०१३ 


नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता दिनांक/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक शैक्षणिक अहता | अभिप्राय 
(सरळसेवेने/ मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव 
विभागीय परिक्षेव्दारे दिनांक 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परिक्षेचे 
वर्ष) 


रा.शे. उंबरकर 
ह. धो. शेलार 
अ.व्ही.गायकवाड अ.जाती 


२८-०७-१९६७ 
१२-११-१९७० 


२३-०९-२०१३ 
०१-१०-२०१३ 


पदान्नतीने १९-१२-२०१३ ३०-०६-२०२७ बी काम 
पदोन्नतीने २३-०९-२०१३ ३१-०७-२०२५ एम काम 


संजय ना. कोरडे 
रु. क. चव्हाण 


इ्माव 
वि.जा.(अ) 


२५-०५-१९६८ 
०९-०६-१९६५ 


१२-०३-२०१४ 
१०-०९-२०१४ 


पदोन्नतीने ०१-१०-२०१३ ३०-११-२०२८ बोएससी 
काम. एमबीए 


पदोन्नतीने २-०३-२०१४ १-०५-२०२६ 
पदोन्नतीने बी.ए 


आर. जी. गायकवाड 
राजेंद्र ज्ञानेश्वर महामुनी 


इमाव 
इमाव 


१७-०२-१९६३ 
२६.०४.१९६४ 


१३-१२-२०१६ 
१३.११.२०१९ 


पदोन्नतीने कॉम 


१०-०९-२०१९४ ३१-०५-२०२२३ 
१३-१२-२०१६ २८-०२-२०२१ 


संगिता व्ही. वेदपाठक 
प्रशांत सुधाकर देशमुख 


era 
खुला 


१५.०५.१९६५ 
१७.०३.१९७१ 


११.११.२०१९ 
०७.११.२०१९ 


पदान्नतीने १३.११.२०१९ ३०.०४.२०२२ बी. ए. 
पदोन्नतीने ११.११.२०१९ ३१.०५.२०२३ बी. कॉम 


नामदेव सदाशिव घनवटे 
आदिनाथ दिनकर पवार 


अनु. जाती 
खुला 


०५.०४.१९६३ 
२६.०८.१९७१ 


०५.११.२०१९ 
०८.११.२०१९ 


पदोन्नतीने 


पदोन्नतीने ०७.११.२०१९ ३१.०३.२०२९ एम. काम 
०५.११.२०१९ ३०.०४.२०२१ बी. कॉम 


नरेशसिंह विजयसिंह तंवर 
श्री tag कोंडीबा काळे 


खुला 
खुला 


3 


३०.१०.१९६५ 
०१.०६.१९७२ 


०४.१२.२०१९ 
०५.११.२०१९ 


पदान्नतीने ०८.११.२०१९ ३१.०८.२०२९ एम. ए 
पदोन्नतीने ०४.१२.२०१९ ३१.१०.२०२३ बी. कॉम 


पदोन्नतीने ०५.११.२०१९ ३१.०५.२०३० बीएससी 


